सन 2028-24 च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण 
प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 
अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन, 
(२२३५००१५) (माहे एप्रिल,मे,जून व जुले, २०२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बियुडी१४२४/प्र.क्र.५५/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १० मे, २०२४ 


वाचा: 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१/०४/२०२४. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.१०२३/प्र.क्र.१३१/२०२३/स्वासैक२, दिनांक 
09 एप्रिळ २०२४ रोजीचे चार स्वतंत्र शासन निर्णय. 


प्रस्तावना : 

सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतने, 
(००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (२२३५ 
००१५) (अनिवार्य), ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च” या लेखाशीर्षाखाली रु.१३०,८३,७९,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु.५२,३३,५१,०००/- 
इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्राप्त झालेला 
आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निवृत्तीवेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना रु.३२,३९,०५२/- एवढा निधी वितरीत केला असून बीम्स प्रणाळीवर 
रु.५२,०१,११,९४८/- इतका निधी शिल्लक आहे. सदर शिल्लक तरतुदीतून स्वातंत्र्य सैनिक 
निवृत्तीवेतन विषयीचा खर्च (प्रतीमाह रु.२०,०००/-याप्रमाणे) भागविण्यासाठी माहे एप्रिल, मे, जून व 
जुले-२०२४ या चार महिन्याकरिता आवश्‍यक निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरीता, “मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतने, 
(००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (२२३५ 
००१५) (अनिवार्य), ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च” या लेखाशिर्षाखाली रु.१३०,८३,७९,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी१४२४/प्र.क्र.५५/स्वासैक-१ 


इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. ३२,८१,६०,०००/- 
(अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी एक्याऐंशी लाख साठ हजार फक्त) इतका निधी माहे एप्रिल, मे, जून व 
जुले-२०२४ या चार महिन्यांकरीता स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल झासनास नियमितपणे सादर करावा. 


३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च “मागणी क्र. Ty, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील 
निवृत्तीवेतने, (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवेतन ( २२३५ ००१५ ) (अनिवार्य), os निवृत्तीवेतन विषयक खर्च” या लेखाशीर्षाखाळील सन 
२०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 


४. सदर निधी संबधित जिल्हाधिकारी यांना अदा करण्यासाठी सह सचिव /उप सचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग, स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, मंत्रालय,मुंबई (A0093) हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२४०५१०१६४९०६७९०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KISHOR BALIRAM 
NANVARE 


(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी१४२४/प्र.क्र.५५/स्वासैक-१ 


६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
र 
९ 


. सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
१०.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 
१५. सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवासी ळेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रायलय, मुंबई 
२०. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१) 


— 


पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी१४२४/प्र.क्र.५५/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्र.बियुडी१४२४/प्र.क्र.५५/स्वासैक-१, दिनांक एप्रिल, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ' 
अ.क्र जिल्हा स्वातंत्र्य सैनि मासिक निधी वितरण माहे (एप्रिल, मे, जून, 
निवृत्तीवेतनधारक (रु.) जुले,२०२४ या चार महिन्यांसाठी) 
संख्या निधी वितरण (रु.) 
| a | मुंबई हहर ३८ ०७,६०,००० ३०, ४०,००० 
२ मुंबई उपनगर १७७ ३५,४०,००० १४१,६०,००० 
३ ठाणे २१ ४,२०,००० १६,८०,००० 
8 पालघर | at 2,20,000 ८,८०,००० 
4 रायगड ३२ ६,४०,००० २५,६०,००० 
& रत्नागिरी | at 2,20,000 ८,८०,००० 
सिंधुदुर्ग Ve 2,¢€0,000 99,20,000 
८ नाशिक १७ ३,४०,००० १३,६०,००० 
8 जळगाव १०४ २०,८०,००० €3,20,000 
| do | धुळे ४२ ८,४०,००० ३3,६०,००० 
|. 99 | नंदुरबार 8 ८०,००० ३,२०,००० 
१२ अहमदनगर १४७ २९,४०,००० ११७, ६०,००० 
93 पुणे ३०२ ६०,४०,००० २,४१,६०,००० 
१४8 सातारा २०१ ४०,२०,००० १,६०,८०,००० 
१५ सांगली २३३ ४६,६०,००० १,८६,४०,००० 
१६ सोलापूर १६३ ३२,६०,००० १,३०,४०,००० 
१७ कोल्हापूर ११७ २३,४०,००० ९३, ६०,००० 
१८ औरंगाबाद २१० ४२,००,००० १,६८,००,००० 
१९ जालना १९० ३८,००,००० १,५२,००,००० 
२० बीड ६१२ १,२२,४०,००० ४,८९,६०,००० 
२१ नांदेड २४८ ४९,६०,००० १,९८,४०,००० 
२२ हिंगोली १२६ २५,२०,००० १,००,८०,००० 
23 परभणी ४६ ९,२०,००० ३६,८०,००० 
२४ लातूर २४० ४८,००,००० १,९२,००,००० 
२५ उस्मानाबाद 343 (90 ,G0,000 2,22, 80,000 
२६ अमरावती ४० ८,००,००० ३२,००,००० 
२७ बुलढाणा २४ ४,८०,००० १९,२०,००० 
२८ यवतमाळ २१ ४,२०,००० १६,८०,००० 
२९ अकोला BR ¢,80,000 33,§0,000 
30 वाशिम ७ १,४०,००० ५,६०,००० 
३१ नागपूर २४५ ४९,००,००० १,९६,००,००० 
२२ वर्धा १५ ३,००,००० १२,००,००० 
३३ भंडारा १९ 3,८०,००० १५,२०,००० 
३४ गोंदिया | | २,००,००० ८,००,००० 
३५ चंद्रपूर २० ४,००,००० १६,००,००० 
एकुण ४१०२ ८,२०,४०,००० ३२,८१,६०,००० 
KISHOR BALIRAM 
NANVARE 
(किशोर ब.ननवरे) 
कक्ष SRG, AERTS शासन 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


